प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान 

(PM- JANMAN) या योजनेकरिता प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) घटकांतर्गत 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र 
शासनाच्या हिळ्याचा पहिल्या हप्त्याचा पहिला 
भाग निधी रु.५१,२६,००,०००/- व राज्य समरुप 
हिस्सा रु.३४,१७,३३,३३३/-एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१८/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख : १३ फेब्रुवारी,२०२४. 


Fell 

rail 

i— 
I 


१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी fest यांचे H. J-990§0/09/2028-RH 
(A/C) दि.१२.०१.२०२४ रोजीचे आदेश. 

२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र.जा.क्र. राव्यक-ग्रागू/ 
लेखा (प्रआयो)/१5[॥१७॥./ PM-JANMAN /२०२४/१६१, दि.२४.०१.२०२४. 


३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३ 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) या योजनेकरिता 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण घटकांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये केंद्र 


शासनाच्या हिळऱ्याचा पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग म्हणून रु.५१,२६,००,०००/- ( अक्षरी रुपये 


एकावन्न कोटी सव्वीस लक्ष फक्त) व राज्य समरुप हिस्सा रु.३४,१७,३३,३३३/- (अक्षरी रुपये चौतीस 


कोटी सतरा लक्ष तेहत्तीस हजार तीनशे तेहत्तीस फक्त ) असे एकूण रू. ८५,४३,३३,३३३/- (अक्षरी 


(कृ.मा.प.) 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१८/योजना-१० 


रुपये पंच्याऐंशी कोटी त्रेचाळीस लक्ष तेहत्तीस हजार तीनठ]ी तेहत्तीस फक्त ) एवढा निधी खर्च 


करण्यास व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी सन २०२३-२४ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र 


शासनाच्या हिछ्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७०२ 


जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१) प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०४) प्रधानमंत्री आवास योजना 


(ग्रामीण) - सर्वसाधारण (he पुरस्कृत योजना) (केंद्राचा हिस्सा ६० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक 


अनुदाने, (वेतनेतर) (२५०५३०१२), या लेखाशिर्षाखाली करुन त्याखालीच खर्ची टाकण्यात यावा. 


तसेच राज्य शासनाच्या हिछऊ्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर 


कार्यक्रम, ७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१) प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०१) प्रधानमंत्री 


आवास योजना (ग्रामीण) - सर्वसाधारण (राज्याचा हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने, 


(वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली 


रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या 


Lapa ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन 


कक्ष ग्रामीण - गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयक ठाणे 


कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 


५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५/का.०८, 


दि.०५.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या महाराष्ट्र विनियोजन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२४/प्र.क्र.१८/योजना-१० 


अधिनियम, २०२३ निधी वितरणाबाबतच्या दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन परिपत्रकातील, 


केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत निधी वितरणाबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार व विभागास प्रदान केलेल्या 


वित्तीय अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३१४२११३९४२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


८) 


Digitally signed by Sangeeta 


5 ठे N g eC eT a Madan Kholgadge 


DN: cn=Sangeeta Madan 


Kholgadge, o=Rural 

M a d a N Development Department, ou, 
email=sangeeta.kholgadge@nic. 
in, c=US 


K h O | g a d g QE Date: 2024.02.13 15:07:32 


+05'30' 
(सं.म.खोलगाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा 
प्रतींसह) 


संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 
भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे . 


उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


नियोजन विभाग (का.१४४४ /आदिवासी विकास विभाग (का-०८), मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032. 
वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


